फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ 
पासून राज्यातील विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र 
अभ्यासक्रमाच्या च्या पदवी व पदव्युत्तर पदवी 
संस्थेमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरु करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१०३/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २८ डिसेंबर, २०२०. 
संदर्भ :- १) फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांचे पत्र एफ क्र. ०२.३३२/ २०२० 
पीसीआय, दिनांक ०२/०९/२०२०. 
४) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी / 
मान्यता/२०२०/७१०, दि. २४/०९/२०२०. 


प्रस्तावना : 

फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या वर नमूद संदर्भ १ येथील दिनांक 
०२/०९/२०२० च्या पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भ ४ 
येथील दिनांक २४/०९/२०२० च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार आर.सी.पटेल इन्स्टिट्युट ऑफ 
फार्मास्युटीकल रिसर्च, शिरपूर या संस्थेमध्ये एम.फार्म. रेग्युलेटरी अफेअर्स (प्रवेश क्षमता-१५) हा नवीन 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यास शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सोबत जोडलेल्या 
Annexure “A” मध्ये नमूद आर.सी.पटेल इन्स्टिट्युट ऑफ फार्मास्युटीकल रिसर्च, शिरपूर या 
संस्थेमध्ये एम.फार्म. रेग्युलेटरी अफेअर्स हा अभ्यासक्रम “१५” या प्रवेश क्षमतेसह सुरु करण्यास 
खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
अटीव शर्ती - 

१. सदर मान्यता कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

२. प्रस्तुत विलिनाकरणानंतरची प्रवेश क्षमता अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद,नवी दिल्ली यांनी 
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करीता मंजूर केल्याप्रमाणे राहील. 

३. प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ 
च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 
सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेचे प्रवेक्षक्षमता वर नमुद केल्याप्रमाणे राहील. 

४. शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या सर्व अटी व 
शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२०/प्र.क्र.९७/तांशि-४ 


औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने 
समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 

५. संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन 
इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 

६. सदर पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 

७. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी 
आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र WHat इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिडान ऑफ Hires फी) 
अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

८. संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी नियमाप्रमाणे नियुक्‍त 
करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व इतर 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास 
संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 

९. संस्थेतील ग्रंथालयास आवऱ्यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या 
मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग 
होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आ तसेच विद्यार्थ्यांना 
अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शौक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. 
प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 

१०.रँगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, १९९९ 
यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणेआवश्यक राहील. 

११.याशिवाय संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून दिलेल्या 
अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२२८११३१४३२२०८ असा आहे . हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SA N J AY A U D U M BA R रिप अचण by SANJAY AUDUMBAR 


DN: CN = SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR, C = 
D H A R U R KA R IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND TECHNICAL 
EDUCATION DEPT 
Date: 2020.12.28 13:30:27 +05'30' 


(संजय औ.धारुरकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सहसंचालक, संबंधित तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२०/प्र.क्र.९७/तांशि-४ 


ae 
v. 
षु र 
६. 


कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

प्राचार्य, संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

फार्मसी काऊन्सिळ ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान-इ 
गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 


. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७वा मजला, 


चंद्रलळोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 


. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), 


नवी दिल्ली. 


. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 


इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 


१०. निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Annexure A 


Higher and Technical Education Department, Government Resolution No.TEM-2020/C.R.103/TE-4, Dated 28 December, 2020 


List of New Course in existing Pharmacy institute, Approved by PCI for A.Y. 2020-21 


Sr. Institute | PCI | Institute Name | Institute | Institute Programme | Level of | Name of Course | Approved | Intake Variation | Remarks 
No. | Code Code Status 1 | Status 2 Course Intake Approved 
2019-20 by PCI 
2020-21 
1 5186 | PCI- | R.C.Patel Private | Linguistic | Master of Post M.Pharm | 15 15 New 
1652 | Institute of Unaided | Minority - | Pharmacy | Graduate | (Regulatory Course 
Pharmaceutical Gujarathi Affairs) 
Education and 
Research, 
Shirpur 


